SUR, ता. आजरा, जि. कोल्हापूर येथे ६० विद्यार्थी प्रवेशा 
क्षमतेचे नवीन शासकीय योग व निसर्गोपचार पदवी 
महाविद्यालय व संलग्नित ६० रूग्णखाटांचे रूग्णालय 
स्थापन करणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग 
झासन निर्णय क्रमांकः नॅचरो-२०२४/प्र.क्र.३३४/२४/शिक्षण-१ 


९ वा मजला, गो.ते.रुग्णालय संकुल, नवीन मंत्रालय, लोकमान्य टिळक मार्ग, मुंबई ४०० ००१. 


दिनांक: २१ ऑगस्ट, २०२४ 


प्रस्तावना : 


राज्यामध्ये महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक यांनी बॅचळर ऑफ योगा अँण्ड नॅचरोपॅथी 


(बी.एन.वाय.एस.) साठी विहीत केलेला “पदवी अभ्यासक्रम” कोणत्याही संस्थेमार्फत सुरु नाही. तसेच, 
राज्यात योग व निसर्गोपचार पदवी अभ्यासक्रमाचे एकही शासकीय महाविद्यालय नाही. यास्तव उत्तुर, 
ता. आजरा, जि. कोल्हापूर येथे go विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय योग व निसर्गोपचार पदवी 
महाविद्यालय व संलग्नित ६० रूग्णखाटांचे रूग्णालय स्थापन करण्याची बाब शासनाच्या विचाराधिन होती. 
त्यानुषंगाने सादर करण्यात आलेल्या प्रस्तावास दिनांक ०७.०८.२०२४ रोजीच्या मा. मंत्रिमंडळाच्या बैठकीत 
मान्यता प्राप्त झाली आहे. मा. मंत्रिमंडळाच्या मान्यतेच्या अनुषंगाने शासनाने खालीलप्रमाणे निर्णय घेतला 


आहे. 


शासन निर्णय:- 


१) 


उत्तुर, ता. आजरा, जि. कोल्हापूर येथे go विद्यार्थी प्रवेश क्षमतेचे नवीन शासकीय योग व 
निसर्गोपचार पदवी महाविद्यालय व संलग्नित ६० खाटांचे रुग्णालय सुरु करण्यास मान्यता देण्यात 
येत आहे. 


मा. मंत्री (वै. शि.) यांच्या अध्यक्षतेखालील समितीमार्फत नवीन शासकीय योग व निसर्गोपचार पदवी 
महाविद्यालय व संलग्नित ६० रुग्णखाटांचे रुग्णालय यांसाठी निकषानुसार sass व सुयोग्य 
जागा (किमान ३ एकर) निश्चित करुन सदर जागा जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर यांच्यामार्फत नि:शुल्क 
उपलब्ध करुन घेण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. तसेच सदर जागेत नवीन शासकीय योग व 
निसर्गोपचार महाविद्यालय व रुग्णालय स्थापन करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


नवीन शासकीय योग व निसर्गोपचार पदवी महाविद्यालय व रुग्णालयासाठी विवरणपत्र- “ब” व 
“क” अन्वये प्रस्तावित केल्याप्रमाणे आवरयक असणारी पदे उच्चस्तरीय सचिव समितीच्या मान्यतेने 
भरण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 


सदर any योग व निसर्गोपचार पदवी महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयासाठी आवश्‍यक 
तसेच अतिरिक्‍त बांधकाम करण्यास व त्यासाठी आवश्‍यक खर्चास विवरणपत्र-“अ” मध्ये 
दर्गविल्याप्रमाणे मान्यता देण्यात येत आहे. 


शासन निर्णय क्रमांकः नॅचरो-२०२४/प्र.क्र.३३४/२४/शिक्षण-१ 


4) 


सदर झासकीय योग व निसर्गोपचार पदवी महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयासाठी 
विवरणपत्र-“ड” मध्ये दर्शविल्याप्रमाणे अंदाजे रु. १८२.३५ कोटी (अनावर्ती खर्च रुपये १०३.४५ 
कोटी व पहिल्या पाच वर्षांसाठी आवर्ती खर्च रुपये ७८.९० कोटी) इतका खर्च अपेक्षित असून 
आव्यक निधी उपलब्ध करुन घेऊन सदर निधीच्या खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. त्याचप्रमाणे 
आवर्यकतेनुसार वेळोवेळी पूरक मागणीद्वारे निधी उपलब्ध करण्यास मान्यता देण्यात येत आहे. 
तसेच पाचव्या वर्षाप्रमाणे त्यानंतर प्रतिवर्षी रु.१९.६७ कोटी इतका निधी आवश्‍यक आवर्ती 
खर्चासाठी उपलब्ध करुन घेऊन त्यानुसार खर्चास मान्यता देण्यात येत आहे. 

उक्त महाविद्यालय व संलग्नित रुग्णालयाकरिता आवश्‍यक असणारी स्वच्छता, आहार, सुरक्षा 
तसेच वस्त्र स्वच्छता इ. कामे बाह्यस्रोतामार्फत करून घेण्यास परवानगी देण्यात येत आहे. सदरची 
कामे शासनाच्या पूर्व मान्यतेने जाहीर निविदा प्रक्रियेच्या माध्यमातून ठेकेदारांच्या नियुक्‍तीद्वारे 
करुन घेण्यात यावीत. 


प्रस्तुत शासन निर्णय नियोजन विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्र. २०६/१४७५, दि २९.०६.२०२४ 
अन्वये प्राप्त अभिप्रायानुसार तसेच वित्त विभागाचे अनौपचारीक संदर्भ क्र. ३७०/२०२४/व्यय-१३, 
दि.१.७.२०२४ अन्वये प्राप्त अभिप्रायानुसार आणि मा.मंत्रीमंडळाच्या दि.०७.०८.२०२४ रोजीच्या 
बैठकीतील मान्यतेनुसार निर्गमित करण्यात येत आहे. 


सदर IRM निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 


करण्यात आला असून त्याचा संकेतांक २०२४०८२११२००४८७९१३ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 


प्रत, 


Cc -“७ AD OO 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by AJIT TUKARAM SASULKAR 

A J | T DN: c=IN, o=GOVERNMENT OF 
MAHARASHTRA, ou=MEDICAL EDUCATION 
AND DRUGS DEPARTMENT, 


2.5.4.20=09df106c443b4977e7463338fa58f73 
T U KA R A M 6fdb4fe137863b178345a5ead34dbfb12, 
postalCode=400032, st=Maharashtra, 
serialNumber=71214F99804ABAAE1EA28D5F 
794C1BA337889880D0C567C29D0259343409 
S A S U | KA R 56DF, cn=AJIT TUKARAM SASULKAR 
Date: 2024.08.21 15:57:29 +05'30' 
(अजित सासुलकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


मा.राज्यपाल यांचे सचिव, राज्यपाल सचिवालय, राजभवन, मलबार हिल, मुंबई. 
मा.सभापती, महाराष्ट्र विधानपरिषद मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा.अध्यक्ष, महाराष्ट्र विधानसभा, मुंबई यांचे सचिव, विधान भवन, मुंबई. 
मा.मुख्यमंत्री यांचे प्रधान सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

मा.उप मुख्यमंत्री यांचे सचिव, मंत्राळय, मुंबई. 

मा.मंत्री,वैद्यकीय शिक्षण यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई 


पृष्ठ ६ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः नॅचरो-२०२४/प्र.क्र.३३४/२४/शिक्षण-१ 


७. मा.मंत्री (सर्व), महाराष्ट्र राज्य यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई. 

८. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानपरिषद यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
९. मा.विरोधी पक्ष नेता, महाराष्ट्र विधानसभा यांचे सचिव, विधानभवन, मुंबई. 
१०.सचिव, आरोग्य व कुटुंब कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार, निर्माण भवन, नवी दिल्ली. 
११.सचिव, भारतीय चिकित्सा पध्दती राष्ट्रीय आयोग, नवी दिल्ली 

१२.अपर (महसूल), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय,मुंबई 

१३.मुख्य सचिव, महाराष्ट्र शासन, मंत्रालय, मुंबई. 

१४.महासंचालक, माहिती व जनसंपर्क महासंचालनालय, मंत्रालय, मुंबई. 
१५.आयुक्त, वैद्यकीय शिक्षण, मुंबई. 

१६.संचालक, वैद्यकीय शिक्षण व संशोधन, मुंबई. 

१७.संचालक, आयुष संचालनालय, मुंबई. 

१८.संचालक, आरोग्य सेवा संचालनालय, मुंबई. 

१९.कुलसचिव, महाराष्ट्र आरोग्य विज्ञान विद्यापीठ, नाशिक 

२०.जिल्हाधिकारी, कोल्हापूर. 

२१.महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेयता) १ / २ महाराष्ट्र राज्य, मुंबई / नागपूर . 
२२.जिल्हा कोषागार अधिकारी, कोल्हापूर 

२३.सर्व सह/उप सचिव, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 
२४.निवडनस्ती (शिक्षण-१). 


पृष्ठ ६ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः नॅचरो-२०२४/प्र.क्र.३३४/२४/शिक्षण-१ 


शासन निर्णय क्रमांकः नॅचरो-२०२४/प्र.क्र.३३४/२४/शिक्षण-१, वैद्यकीय शिक्षण व औषधी द्रव्ये विभाग, 
दिनांक - २१ ऑगस्ट, २०२४ चे सहपत्र 
विवरणपत्र-"अ” 

महाविद्यालय व रुग्णालयाचे बांधकाम व खर्च 


क्र. इमारतीचे स्वरुप saan | खर्च प्रति चौ.मी. प्रस्तावित 
बांधकाम (रु. महाविद्यालयाकरीता 
(Sq. अंदाजित खर्च 
Meter) (रु.कोटी) 

प्रशासकीय कक्ष (महाविद्यालय) ७१,४५६/- 

प अधिष्ठाता दालन 42 (पाणी व विद्युत 36 
(Administrative block - खर्चासहीत ए्कूण 
college + Dean’s Chamber) बांधकाम खर्च) 
अचिकित्सालयीन व 

२ | चिकित्सालयीन विभाग Non- २१५५ ७१,४५६/- १५.४० 
clinical & Clinical Depts. 

3 | मध्यवर्ती ग्रंथालय १३९ ७१,४५६/- ०.९९ 
व्याख्यानगृहे, परीक्षागृहे, मुला- 

४ | मुलींकरिता/ अध्यापकां करिता | ३०७ ७१,४५६/- २.१९ 
सामान्य कक्ष, बैठक कक्ष 

५ | सभागृह ४६ ७१,४५६/- ०.३३ 

६ | योग हॉल शि ai ७१,४५६/- ०.७९ 

७ । रुग्णालयीन इमारत ७७६ ७१,४५६/- ५.५४ 
अधिष्ठाता, अधिकारी/ 

८ | कर्मचारी आवास आणि विद्यार्थी | १०३८५ ७१,४५६/- ७४.२१ 
वसतिगृह 

एकूण १३९६१ ७१,४५६/- ९९.७५ 


पृष्ठ ६ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः नॅचरो-२०२४/प्र.क्र.३३४/२४/शिक्षण-१ 


विवरणपत्र “ब” 


शासकीय योग व निसर्गोपचार महाविद्याळयाकरिता आवऱयक पदे व त्यावर होणारा खर्चाचा तपशील 


क्र. संवर्ग महाविद्यालयाकरीता आवशयक पदे व 
अंदाजित खर्च (रुपये कोटी) 

| वर्ग-१ पदे १४ 
खर्च १५.१६ 

२ वर्ग-२ पदे १८ 
खर्च १४.७६ 

पदे ३९ 

वर्ग-३ (नियमित पदे) 
व ३ दै) खर्च ९.४७ 
वाती पदे By 
वर्ग रो-- 
४ वर्ग-४ ( ऱ्य व 
ग विद्यावेतनाची पदे पदे ६० 
1 | (आंतरवासी प्रशिक्षणार्थी | खर्च ०.७९ 
एकूण १७५ 
४२.७४ 
विवरणपत्र “क” 


छासकीय योग व निसर्गोपचार रुग्णालयाकरिता आव्यक पदे व त्यावरील खर्चाचा तपशील 


क्र. संवर्ग एका रुग्णालयाकरीता आवश्‍यक पदे व अंदाजित खर्च 
(रुपये कोटी) 
ie वर्ग-१ Gee oR 
खर्च शा 
२ =e पदे ४ 
खर्च २.११ 
at पदे ६१ 
३ -३ (नियमित पदे) = me 
= पदे ४८ 
४ वर्ग-४ ( nT 
एकूण पदे ११३ 
खर्च २५.१३ 


पृष्ठ ६ पैकी ५ 


शासन निर्णय क्रमांकः नॅचरो-२०२४/प्र.क्र.३३४/२४/शिक्षण-१ 


विवरणपत्र-ड 
वर्षनिहाय खर्चाचा तपशील 
क्र. खर्चाचा तपशिल प्रथम । व्दितीय | तृतीय | चतुर्थ | पाचवे | संस्थेकरीता एकूण 
वर्ष वर्ष वर्ष | वर्ष वर्ष अंदाजित खर्च 
(रु.कोटी) 
ea इमारत व बांधकाम ७० २९.७५ | - | | - | po ९९.७५ 
२ । यंत्र सामुग्री उपकरणे | १.७० | १.५० | ०.५० | - | | -- > i 3,90 
एकूण अनावर्ती खर्च | ७१.७० | ३१.२५ | ०.५० | - | - | 03.84 
3 | महाविद्यालयीन 
अधिकारी व कर्मचारी | ३.९७ ६.८४ | ८.४९ । ११.३२ | १२.१२ ४२.७४ 
वेतन 
४ | रुग्णालयीन अधिकारी ae ; प ‘ ह ’ 
व कर्मचारी वेतन 4.02 4.02 1.0३ 1.0३ 1.0३ २५.१३ 
५ | दैनंदिन आवर्ती खर्च ०.१७ | ०.२१ | ०.२४ | ०.२५ | ०.२८ १.१५ 
६ | बाहय स्त्रोत खर्च १.७३ | १.८४ | १.९७ | 2.90 | २.२४ ९.८८ 
एकूण आवर्ती खर्च १०.८९ | १३.९१ | १५.७३ | १८.७० | १९.६७ ७८.९० 
एकूण ८२.५९ | ४५.१६ | १६.२३ | १८.७० | १९.६७ १८२.३५ 


पृष्ठ ६ पैकी ६ 


